प्रशासकीय मान्यता- 

रत्नागिरी येथील अँनेक्स न्यायालयीन 
इमारतीच्या (तळमजला -- २ मजले) 
कॉरीडॉरमध्ये डेंडो टाईल्स बसविणे 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११९/प्र.क्र.२४/का-१३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- १६ जुले २०१९ 
पहा:- १) प्रबंधक (निरीक्षणे-२),मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
DAM (SKY) ६०८१/२००९/९४/१६२२, दिनांक १४ जानेवारी २०१९ चे पत्र 
२) जिल्हा न्यायालय,रत्नागिरी यांचे क्र१९५/६-डी.४/२०१८,दि १८.०७.२०१८.चे पत्र . 


प्रस्ावना-: 


उपरोक्त संदर्भाधिन पत्रान्वये रत्नागिरी येथील SAT न्यायालयीन इमारतीच्या (तळमजला + २ 
मजले) कॉरीडॉरमध्ये Sst टाईल्स बसविण्याबाबतचा प्रस्ताव मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून 
शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 
रत्नागिरी येथील SAAT न्यायालयीन इमारतीच्या (तळमजला + २ मजले) कॉरीडॉरमध्ये Sst 
टाईल्स बसविण्याकरीता रु.६३,४८,४००/- (रुपये SME लाख अठ्ठेचाळीस हजार चारही फक्त) इतक्या 
अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
रक्‍कम (रुपये) 


न्यायालयीन इमारतीच्या (तळमजला + २ मजले) ५४,७२,६९६.०० 
कॉरीडॉरमध्ये SS टाईल्स बसविणे 


ara निधी ७% 


६३,४८,३२७.२६ 


2 | वसतु नि-सेवा कर १२9१ 
तका म्हणजेच एकूण रुपय 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.२४/का-१३ 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खाळील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

S) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 

इ सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, 
दि. ०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

ई) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च- 
०१, कार्यालयीन इमारती-०५१,बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०३) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत 
योजना-राज्य हिस्सा), योजनांतर्गत, (03) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे (४०५९०६७२) व (२१) 
न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)" 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात 
करण्यात येऊ नये. 

४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:-९८६/१९/इमा-२, 
दि.२७.०२.२०१९ अनुसार त्या विभागाच्या सहमतीने आणि वित्त विभाग शासन निर्णय क्रः-विअप्र 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२ दि.१७ एप्रिल,२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 


नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 


संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.२४/का-१३ 


कि सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharasthra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०१९०७१६१५३८१६१२१२ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Amogh ण 
Shyamkant Kaloti SS ser aa 


(अ.ऱया.कलोती) 
सह सचिव-नि-विधि सल्लागार, महाराष्ट्र शासन. 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
DN: c=IN, 0=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 


प्रति, 


१. मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
२. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
3. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई. 
५. उप प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर. 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ , रायगड. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
१०.उप अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.१, रत्नागिरी . 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी . 
१२.सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 
१३.वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१४.नियोजन विभाग,१४४३, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 
१५.अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 
१६.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१७. कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१८.निवडनस्ती, 
१९.कार्यासन-१३ 


one SG © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


